विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री 
शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक). 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- रोहयो-२०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक-रोहयो-२०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-रोहयो-२०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ, दिनांक २५ मे, २०१८. 

३) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-रोहयो-२०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०१८. 
४) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-रोहयो-२०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ, दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री होत/पाणंद रस्ते योजना” च्या संदर्भाधीन क्रमांक 
(३) येथील शासन शुध्दीपत्रक दि.१२ ऑक्टोबर, २०१८ मधील परिच्छेद ३ मध्ये “परिच्छेद क्र.३(ब)0॥) असा 
कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलेले बॅकहो ळोडर व एक्सकॅव्हेटर (WOHP पेक्षा अधिक क्षमता 
असलेले जेसीबी इत्यादी अर्थमूव्हर) याकरीता १०० तास प्रति किलोमीटर व चेन असलेले एक्सकॅव्हेटर 
(२०० HP पेक्षा अधिक क्षमता असलेले पोकलेन इत्यादी अर्थमुव्हर) करीता vo तास प्रति किलोमीटर अनुज्ञेय 
राहील. या पेक्षा प्रति किळोमीटर अधिक तास लागत असल्यास तालुकास्तरीय समितीची मान्यता आवश्‍यक 
राहील.” 


ऐवजी 
“परिच्छेद क्र.३(ब॥) असा कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलेले बॅकहो ळोडर व 
एक्सर्केव्हेटर (७०? पेक्षा अधिक क्षमता असलेले जेसीबी इत्यादी अर्थमूव्हर) याकरीता १०० तास प्रति 
किलोमीटर किंवा चेन असलेले एक्सकॅव्हेटर (२०० HP पेक्षा अधिक क्षमता असलेले पोकलेन इत्यादी 
अर्थमुव्हर) करीता ४० तास प्रति किलोमीटर अनुज्ञेय राहील. या पेक्षा प्रति किलोमीटर अधिक तास लागत 
असल्यास तालुकास्तरीय समितीची मान्यता आवश्‍यक राहील.” असे वाचावे. 


oe सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००९१६१५५६२९२४१६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lata Dhananjay [on 7 
Varkhade desi 


(ल. ध. वरखाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, 
.  सर्वमा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा.समिती प्रमुख,महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रोहयो-२०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ 


७. 


१६५. 


२५. 


सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव,मंत्राळयीन विभाग 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

आयुक्त, नरेगा नागपूर. 

आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
सर्व संचाळक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), पुणे 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 


सर्व अधीक्षक अभियंता,पाटबंधारे/सर्व अधीक्षक अभियंता,ळघु पाटबंधारे, (स्थानिकस्तर), 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता) 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

सर्व उपायुक्‍त (विकास) 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई व नागपूर, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सर्व उपसचिव/सर्व अवर सचिव व सर्व कार्यासन अधिकारी,रोहयो 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

निवडनस्ती रोहयो-१०अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


